राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन 
योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. (४४०६-००५३). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२४/प्र.क्र.२०६/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २ जुले, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १.०४.२०२४. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
दि.९.०५.२०२४, दि.११.०६.२०२४ व दि. १८.०६.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


"राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सीमांकन" (४४०६ ००५३) या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ 
साठी एकूण रु. १३८०९.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. आता, अर्थसंकल्पित 
बी.डी.एस. (BDS) प्रणालीप्रमाणे एकूण रु. २४०३.९२ लक्ष लेखानुदान उपलब्ध आहे. 

२. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत एकूण रु. १८१४.९७ लक्ष निधी मागणीचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 

३. वित्त विभागाच्या दिनांक १.०४.२०२४ च्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ करिता विभागास 
आव्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा निधी बीम्स प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर परिपत्रकानुसार ०२- मजूरी व २७- लहान बांधकामे या 
उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पित निधीची / लेखानुदानाच्या १०० टक्के तरतूद उपलब्ध आहे. तसेच ५३- मोठी 
बांधकामे उपशिर्षांतर्गत सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाची 
मान्यता आवश्‍यक असल्याचे नमूद केळे आहे. 


४. आता, वित्त विभागाच्या उक्त परिपत्रक व उलपब्ध लेखानुदान विचारात घेता, प्राप्त प्रस्तावांपैकी 
परिपूर्ण प्रस्तावांमधीळ ०२- मजूरी व २७- लहान बांधकामे या उपशिर्षांतर्गत मागणी केलेला एकूण रु. ३६६.८९ 
लक्ष (१२२.२९ + २४४.६) निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 

तद्नंतर नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने सदर ५३- मोठी बांधकामे या उपशिर्षातर्गत मागणी 
बाबत निधी वितरीत करण्यात येईल. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२४-२५ करिता "राखीव वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन" (४४०६ ००५३) या योजनेअंतर्गत 
सुधारित अंदाजपत्रकाच्या मर्यादेत उपलब्ध निधीतून एकूण रु. ३६६.८९ लक्ष निधी पुढील तपशिलानुसार 
तसेच अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.२०६/फ-३ 


(रक्‍कम रु. लाखात) 


अ.क्र । वनवृत्त वन कामाचा तपशिल ०२-मजूरी | २७- लहान वितरित 
विभाग बांधकाम रक्‍कम 
१ छ. नांदेड वर्ग१व २चे पिलर्स उभारणे २४.८६ ४९.७१ ७४.५७ 
संभाजीनगर 
२ | जळगाव | नविन सिमेंट fed तयार करणे १९.१७ ३८.३३ ५७.५ 
जळगाव २५.१५ ५०.३२ ७५.४७ 
3 भंडारा वर्ग१व २ चे पिलर्स उभारणे ९.०९ १८.१९ २७.२८ 
नागपूर गोंदिया ४.६२ ९.२४ १३.८६ 
४ अमरावती । अमरावती | वनहद्दीवर सिमेंट कॉक्रीट पिलर्स 9.98 2.28 ३.४३ 
तयार करणे 
अकोला ११.३४ २२.६८ ३४.०२ 
५ | गडचिरोली | वडसा | वर्ग१व२चेपिलर्स उभारणे रह ५३.८४ ८०.७६ 
एकूण १२२.२९ २४४.६ ३६६.८९ 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा 

२) यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 

३) वित्त विभागाने दि. ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 
लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या 
परिपत्रक दिनांक १.०४.२०२४ मधील अटी व शा्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे तसेच सदर 
निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता अधिनिस्त क्षेत्रिय अधिकारी/ मंडळे/ महामंडळे यांच्या बँक 
खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 

५) सदर बांधकाम करताना वन (संवर्धन एंव संरक्षण) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची 

दक्षता घ्यावी. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

७ आर्थिक वर्षाअखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधीची पडताळणी करण्यात अखर्चित निधी 

तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 

८) निधी वितरीत करताना प्रस्तुत कामे दुबार होत नसल्याची खातरजमा करावी. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-१०, ४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च राज्य 
योजनांतर्गत योजना वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (४४०६-००५३) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
सन २०२४-२५ मध्ये मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक 
१७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (2) अन्वये व वित्त विभागाच्या परिपत्रक दिनांक 
१.०४.२०२४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२४/प्र.क्र.२०६/फ-३ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०२१७२८२३७५१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=223dbaf509e56a22dd8c9d33c 199767837 144d5824e701 
1745d9a521fdbedad3, postalCod 


32, st=Maharashtr 
ber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A 13D047 
98D2EE7A3F1C7DCC5655271C, RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


2024.07.02 17:39:56 +05'30' 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


) 
) 
) 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), छ. संभाजीनगर/नागपूर/अमरावती/धुळे/गडचिरोली. 
) 
) 
) 
) 


६) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर 
७) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
९) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-६ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
० कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


